सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ वे, राजपत्र क्र . ३८ ] गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १९-२५ , २०१९ : भाद्रपद/ आश्विन २८-३, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे - १४ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार-ब व 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


- 


भाग एक- अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी 

ते 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ८०१ 

औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 


ते 


८१४ 


संकीर्ण अधिसूचना , 


नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९ ( १) खालील 

अधिसुचना 
( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन पाझर 
तलाव मौ.राजुरी ( बेलुरा). ता . जि.बीड . साठी भुसंपादन 

क्रमांक-प्र.अ./भुस ./ कावि . ३७/०५.- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या 
बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम 
असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १) व्दारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना, महसुल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र .७७/ अ -२ , दिनांक दिनांक १९ 
जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे 
असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि दोन मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 


आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम १५ च्या 
पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन ,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी,उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची 
कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जिल्हाधिकारी कार्यालय,बीड 
यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


औ . भाग १ - ३८ 


८०१ 


८०२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १९-२५ , २०१९ : भाद्रपद / आश्विन २८-३ शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची - एक 


अनुसूची- चार 


संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 


गांवः- पाझर तलाव मौ . राजुरी ( बेलुरा ).ता,जि.बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/प्र.क्र .३/ अ 
२,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


१ 


२३८ 


०-१३ 


२ 


२३९ 


०-२० 


टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


३ 


२४० 


०-११ 


दिनांक : 


.०८.२०१ ९ 


४ 


२४१ 


०-०८ 


ठिकाण :- बीड 


जिल्हाधिकारी बीड . 


५ 


२४२ 


0-०८ 


६ 


२४३ 


0-०८ 


२ 


७ 


८ ९ ० 


०-२० 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९( १ ) खालील अधिसुचना 


८ 


८ ९ ५ 


१.४६ 


९ 


८ ९ ७ 


0-८४ 


एकुंण 


३.१८ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन गाव तलाव 
क्र . ०२ मौ . बेलुरा ( मसोबाखोरी ) ता . जि.बीड . साठी भुसंपादन 

क्रमांक-प्र.अ ./ भुस ./ कावि .४०/ ०७.- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या 
बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम ,२०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम 
असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १) व्दारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना , महसुल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४/ प्र.क्र .७७/ अ-२ , दिनांक दिनांक १९ 
जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे 
असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे 
किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 


प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव मौ . राजुरी ( बेलुरा ) 


ता.जि.बीड . 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन :- पाझर तलाव मौ . राजुरी ( बेलुरा ) 

यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 


सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 


इतर सार्वजनिक हितार्थ 


अनुसूची- तीन 


पुर्नवसाहत क्षेत्राचेवर्णन 


गावाचे नांव :- राजुरी ( बेलुरा ) तालुका :- बीड जिल्हाः- बीड 


आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम १५ च्या 
पोटकलम (२ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे. आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

सप्टेंबर १९ -२५ , २०१९ : भाद्रपद/ आश्विन २८-३ शके १९ ४१ ८०३ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची 
कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जिल्हाधिकारी कार्यालय,बीड 
यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गांवः- गाव तलाव क्र . ०२ बेलुरा ( मसोबाखोरी ) ता.जि.बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


१ 


४५८ 


०-२१ 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र . २ बेलुरा ( मसोबाखोरी ) 

ता . जि.बीड . 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन :- गाव तलाव क्र .१ बेलुरा ( मसोबाखोरी ) 

यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 
सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 

इतर सार्वजनिक हितार्थ 

अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गावाचे नांव :- बेलुरा ( मसोबाखोरी ) तालुका :- जिल्हाः- बीड 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
लागु नाही 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/प्र.क्र .३/ अ 
२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
दिनांक : .०८.२०१८ 
ठिकाण :- बीड 

जिल्हाधिकारी बीड . 


२ 


४५७ 


०-३३ 


३ 


४५१ 


0-०६ 


४ 


४५० 


०-२७ 


५ . 


४७७ 


०-३१ 


एकुण 


१.१८ हे आर 


३ 

( १) च्या परंतूकान्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 

करण्यात आल्या आहेत . त्याचा वापर करुन आणि ऊक्त कलम ४ च्या 
अधिसुचना 

पोटकलम ( ४) अन्वये असल्याप्रमाणे पुर्व प्रसिद्धीनंतर मी जी . श्रीकांत , 
अधिसुचनेचा मसुदा 

जिल्हाधिकारी लातुर याद्वारे दिनांक / ०८ / २०१९ पासून लातूर 

जिल्हयाच्या निलंगा तालुक्यातील जाऊ महसुली गावातील सोबतच्या 
जा . क्र २०१९ / महसुल / जमा-१ / डेस्क -१ /सी.आर-०१,.- शासन अनुसुचिमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दीत असलेल्या लातूर जिल्हयाच्या निलंगा 
अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रं . टीएलसी १०७८ /६३९ २३/ म-६ , तालुक्यातील जाऊवाडी या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या महसुली गावात 
दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम, १ ९ ६६ रुपांतर करीत आहे. 
( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ४१ ) यांच्या कलम ४ च्या पोटकलम 

अनुसूची ( भुमापन क्रमांक ) 


१७/१४ 
२० / १७/ अ 


१६/१३ 
२० /१७/ अ 
२२ / १ ९ / अ 
२७ / २४ / ब 
३३/ ३० / अ 
३ ९ / ३५/ अ 
४१ /३७ / ब 
४३ / ३ ९ / क 
४८ / ४४ / ब 
५२/६६ 
६० / ६१ / अ 
६२/ ४८ / ड 
६७ / ५३ / अ 


१८ / १५ / ब 
२१ / १८ / ब 
२४ / २१/ ब 
३० / २७ / अ 
३५/३२ 


१८ / १५/ अ 
२१/ १८ / अ 
२४/ २१ / अ 
२ ९ / २८ 
३४/३१ 
४० / ३६ / अ 
४२/ ३८ / ब 
४४/ ४० / ब 
४ ९ / ४५ / ब 


२३/२० 
२८/२५ 
३३/ ३० / ब 
३ ९ / ३५/ ब 
४२/ ३८ / अ 
४४/ ४० / अ 
४ ९ / ४५ / अ 


१ ९ / १६ / क 
२१/ १८ / क 
२५/ २२/ अ 
३०/ २७/ ब 
३६ / ३३/ अ 
४० / ३६ / क 
४२/ ३८ / ड 
४६ / ४२ / अ 
४ ९ / ४५ / ड 


१ ९ / १६ / अ 
२१ / १८ / ड 
२५/ २२ / ब 
३१/२८ 
३७/ ३३ / ब 
४० / ३६ / ड 
४३/ ३ ९ / अ 
४६ / ४२/ ब 
४ ९ / ४५ / ई 


१ ९ / १६ / ब 
२२/ १ ९ / ब 
२६/२३ 
३२/ २ ९ / अ 
३८ / ३४ / अ 
४१ / ३७/ क 
४३/ ३ ९ / ब 
४७/४३ 
५०/४६ 


२०/ १७/ अ 
२२/ १ ९ / क 
२७ / २४ / अ 
३२/ २ ९ / ब 
३८ / ३४ / ब 
४१/ ३७/ अ 
४३/ ३ ९ / ड 
४८ / ४४/ अ 


४० / ३६ / ब 
४२/ ३८ / क 


५१/४७ 


५४/६४ 


४५/४१ 
४ ९ / ४५/ क 
५५/६७/१ 
६१ / ४ ९ / अ 
६४/५१ 


५३/६५ 
६० / ६१/ ब 
६३/ ५० / अ 
६७/ ५३/ ब 


५६/६० 


६१/ ४ ९ / क 
६३ / ५० / ब 
६८ / ५३/ अ 


६१/ ४ ९ / ब 
६५ / ५५ / अ 
६ ९ / ५४/ अ 


५७/६२ 
६२/ ४८ / अ 
६५/ ५५/ ब 
६५ / ५४/ ब 


५८ / ७ ९ 
६२/ ६८ / ब 
६६ / ५२/ अ 


५ ९ / ६० 
६२ / ४८ / क 
६६/ ५२ / ब 


६८ / ५३ / ब 


७०/५६ 


७१ 


एकूण गट क्रमांक 


१०४ 


लातूर , 

दिनांक : 


/ ०८ / २०१९ 


( जी.श्रीकांत ) 
जिल्हाधिकारी, लातूर 


८०४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १९-२५ , २०१९ : भाद्रपद/ आश्विन २८-३ शके १ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


४ 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


दिनांक . ११/ ० ९ / २०१ ९ 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ 


अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करण्यात असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी भोकर 
यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची एक 

जमिनीचे वर्णन 
गाव चिकाळा तांडा तालुका मुदखेड जिल्हा नांदेड 


अनु.क्र 


भुमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 
( हेक्टरमध्ये ) 


१ 


०.४२ 


२ 


०.०६ 


१ 
१ 
१ 

१ 


०.०५ 


३ 
४ 


०.०२ 


५ 


१५ 


०.०१ 


६ 


१७ 


०.०५ 


७ 


१८ 


०.१० 


८ 


२८ 


०.० ९ 


९ 


०.०२ 


४३ 
एकुण 


०.८२ 


क्र . २०१ ९/ म-२ / भूसं / एलएनक्यु / उविअभो/ प्रक्र .-०२ ज्याअर्थी 
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग क्र.संकिर्ण ११/ २०१४ /प्र.क्र .७७/ अ-२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ 
( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम (३ ) च्या 
खंड ( झेड ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रकरीता 
जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा 
उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 
येईल . 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या नांदेड 
जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा 
करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनसाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे 
अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते ज्याच्या 
स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे , 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १) 
च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . 

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे. 

त्याअर्थी आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमीनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही. परंतू उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या 
भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची 
कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून 
सूट देता येईल . 

परंतू आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिका - यांडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम -२०१३ 
( यात यापुढे ज्यांचा उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या 


अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

भुसंपादन प्रस्ताव - इसापुर उजवा कालवा /डोणगाव 
वितरिका सा . क्र .३६ ९ ० मी . वरील हज्जापुर वितरीका सा.क्र .७२५ वरील 
डावा लघु कालवा क्र .१ ( सा.क्र .२३ ते १६२० मी .) मधील शिल्लक सा.क्र .३२५ 
ते ५८० मी . सा.क्र .११८० ते १२२५ आणि सा.क्र .१५ ९ ० ते १६२० मी . 
लांबीतील कामासाठी मौ . चिकाळा तांडा ता . मुदखेड जि.नांदेड 

प्रकल्पकार्याचेवर्णनः- जलसिंचनासाठी भुसंपादन 
समाजाला मिळणारे लाभ :- जलसिंचनासाठीच्या पायाभुत सुविधेमध्ये भर 

पडत आहे . 

अनुसूची तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे- निरंक 

अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश. - निरंक ( लागु नाही.) 

अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचे तपशील भूधारकाचेविस्थापन होत नसल्यामुळे 
प्रशासक नियुक्ती लागु नाही . 


टिप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी भोकर ता.भोकर 
जि.नांदेड कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


ठिकाणः भोकर, दिनांक : ११ / ० ९ / २०१ ९ 


उपविगीय अधिकारी, भोकर , 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १९-२५ , २०१९ : भाद्रपद/ आश्विन २८-३ शके १९ ४१ ८०५ 


५ 
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 

दिनांक . ११/ ० ९ / २०१९ 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ 


परंतू आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिका- यांडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम -२०१३ 
( यात यापुढे ज्यांचा उप नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या 
अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करण्यात असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


क्र .२०१ ९/ म-२/ भूसं/ एलएनक्यु/ उविअभो/ प्रक्र :-०१ :- ज्याअर्थी 
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग क्र.संकिर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र .७७/ अ -२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ 
( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ( ३) च्या 
खंड ( झेड ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रकरीता 
जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा 
उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 
येईल . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी भोकर 
यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची एक 

जमिनीचे वर्णन 
गाव डोणगाव तालुका मुदखेड जिल्हा नांदेड 


अनु.क्र 


भुमापन 

किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 
( हेक्टरमध्ये ) 


१ 


३३२ 


०.०४ 


२ 


३३२ 


०.१६ 


३ 


३२३ 


०.२० 


४ 


३३४ 


०.४८ 


५ 


३३५ 


०.७२ 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यापुढे जिचा निर्देश उक्त 
जमीन असा करण्यात आला आहे. ) सार्वजनिक प्रयोजनसाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे .) 
आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये 
दिलेले आहे, 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १) 
च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


६ 


३३६ 


०.१२ 


७ 


३३६ 


०.० ९ 


८ 


३३६ 


०.०२ 


९ 


०१० 


३३७ 
३३७ 


१० 


०.१४ 


११ 


३३७ 


०.०५ 


१२ 


३३८ 


०.३६ 


१३ 


३३ ९ 


०.२७ 


१४ 


३४० 


०.१४ 


१५ 


३४० 


०.१२ 


१६ 


३४० 


०.० ९ 


१७ 


३४० 


०.१४ 


१८ 


०.४२ 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . 

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमीनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . परंतू उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या 
भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची 
कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून 
सूट देता येईल . 


३४० 
३४० 


१ ९ 


०.०६ 


२० 


३४१ 


०.८३ 


२१ 


३४१ 


०.०२ 


२२ 


३४१ 


०.०१ 


२३ 


३४२ 


०.२४ 


२४ 


३४३ 


०.२१ 


२५ 


०.०८ 


२६ 


३४४ 
३४४ 
३४४ 


०.०८ 


२७ 


०.१० 


८०६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १९ -२५, २०१९ : भाद्रपद / आश्विन २८-३ शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


अनु.क्र 


भुमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 
( हेक्टरमध्ये ) 


अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश. - निरंक ( लागु नाही.) 

अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचे तपशील भूधारकाचे विस्थापन होत 
नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु नाही. 


२८ 


३४७ 


०.२१ 


२ ९ 


३४७ 


०.०२ 


३० 


३०६ 


०.७७ 


३१ 


३०६ 


०.२५ 


टिप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी भोकर ता.भोकर 
जि.नांदेड कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


३२ 


३०६ 


०.०७ 


३३ 


३०६ 


०.१७ 


दिनांकः ११/ ० ९ / २०१ ९ 


३४ 


३४६ 


०.२७ 


३५ 


३४८ 


०.२७ 


ठिकाण : भोकर 


३६ 


३४८ 


०.२२ 


३७ 


३४८ 


०.०७ 


उपविगीय अधिकारी , भोकर. 


३८ 


३४ ९ 


०.४५ 


३ ९ 


३४ ९ 


०.४४ 


६ 


४० 


०.५ ९ 


३५० 
३५० 


४१ 


०.३३ 


४२ 


०.८४ 


४१६ 
४१६ 


जिल्हा उपनिबंधक यांजकडून 
बिसेन नगर , नवा मोंढा कमानीसमोर , नांदेड-२ . 
(Telephone No. ( ०२४६२ ) २८४८८६, E - mail ID - 

ddr.nanded२०१७@gmail.com) 


४३ 


०.१७ 


४४ 


४१७ 


०.१८ 


४५ 


४१७ 


०.१६ 


४६ 


४१७ 


०.१३ 


महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम , 

१ ९ ६३ चे कलम ४४ अन्वये विलिनीकरण अधिसूचना 


४७ 


४१७ 


०.२० 


४८ 


४२१ 


०.०५ 


४ ९ 


४२२ 


०.०७ 


५० 


४२२ 


०.१४ 


५१ 


४२२ 


०.१ ९ 


५२ 


४२ ९ 


०.०३ 


५३ 


४१७ 


०.०४ 


क्र.कक्ष-४ /पणन /कलम ४४ : अधिसूचना/ ३००१/ १ ९ . .- महाराष्ट्र 
शासन व सहकार विभागाची अधिसूचना क्र. एपीएम -२०८१/३६३४०-४४० 
११ सी , दि . ५ सप्टेंबर , १९ ८१ व मा . पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य , 

पुणे 
यांचे पत्र क्र.सीएमआर/ आर/३५/ अॅक्ट अॅण्ड रुल्स् दि . १८ सप्टेंबर , 
१९ ८१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी . प्रवीण फडणीस , जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नांदेड कृषि उत्पन्न बाजार समिती, हणेगाव व 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती , देगलूर या बाजार समित्यांचे विलिनीकरण 
करण्याबाबतची अधिसूचना ह्याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे : 


एकुण 


११.६२ 


अनुसूची। दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : भुसंपादन प्रस्ताव - इसापुर उजव्या कालव्यावरील 
डोणगाव वितरीका सा.क्र . ३६ ९ ० मी . वरुन निघणाऱ्या हज्जापुर वितरीका 
व त्यावरील लघुवितरीकेच्या मातीकाम व बांधकामासाठी मौ . डोणगाव ता . 
मुदखेड जि.नांदेड . 


या कार्यालयाची अधिसूचना दि . ०५ ऑक्टोबर , १९९ १ अन्वये 
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी (विक्री विकास व विनियमन) अधिनियम, १९ ६३ 
चे कलम ४४ प्रमाणे अधिसूचना काढून कृषि उत्पन्न बाजार समिती देगलूर 
या बाजार समितीचे विभाजन करून (१ ) कृषि उत्पन्न बाजार समिती , 
देगलूर व ( २) कृषि उत्पन्न बाजार समिती, हणेगाव या दोन स्वतंत्र कृषि 
उत्पन्न बाजार समित्यांची निर्मिती करण्यात आलेली आहे . सदर अधिसूचना 
शासन राजपत्र दि . २४ ऑक्टोबर , १ ९९ १ मधील भाग १ - अ मध्ये प्रसिद्ध 
करण्यात आलेली आहे . 


प्रकल्पकार्याचे वर्णनः- जलसिंचनासाठी भूसंपादन करणे. 


समाजाला मिळणारे लाभ :- जलसिंचनासाठीच्या पायाभूत सोयीसुविधेमध्ये 

भर पडत आहे . 


अनुसूची तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - निरंक 


कृषि उत्पन्न बाजार समिती ,हणेगाव ही बाजार समिती वरील अधिसूचनेद्वारे 
अस्तित्वात आली. सदर बाजार समिती कार्यक्षेत्रात एकूण ३१ गावांचा 
समावेश असून सदर बाजार समितीची मरखेल येथे दुय्यम बाजारपेठ आहे. 
विभाजनानंतर बाजार समितीकडे एकूण ४ कर्मचारी वर्ग करण्यात आले . 
सध्या कृषि उत्पन्न बाजार समिती , हणेगाव या बाजार समितीकडे २ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

सप्टेंबर १ ९-२५ , २०१ ९ : भाद्रपद/ आश्विन २८-३ शके १९ ४१ 


८०७ 


कर्मचारी कार्यरत असून एका सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याचे उपदान रु . ४.०४ 
लाख , सेवानिवृत्ती वेतन रु . २.६३ लाख, भविष्यनिर्वाह निधी रु . १.४१ 
लाख , शिल्लक रजावेतन रु . २.८ ९ लाख असे एकूण रु . १०.९ ७ लाख 
अदा करणे बाकी आहे . तसेच कार्यरत कर्मचारी यांचे भविष्य निर्वाह निधी 
रु . ३.३६ लाख , कर्मचारी पगार देणे रु . १६.३० लाख असे एकूण रु . 
१९ .६६ लाख देणे बाकी आहे . कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनाचे 
अंशदान म्हणून रु . ३.३६ लाख पणन मंडळाकडे भरणा करणे सदर 
बाजार समितीकडे थकीत आहे . सदर बाजार समितीकडे पणन मंडळाने 
भरावयाचे अंशदान रु . १.७७ लाख थकीत असून चालू अंशदान रु . १.४१ 
लाख असे एकूा रु . ३.१८ लाख अंशदान अद्याप पणन मंडळाकडे भरणा 
करणे बाकी आहे . सदर बाजार समिती आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असल्याने 
सदर रकमा वेळीच भरणा करण्यास बाजार समिती अक्षम ठरली आहे . 


( कृउपबास ) तथा जिल्हाधिकारी , नांदेड यांचेकडे भरणा करणे 
आवश्यक होते ; मात्र बाजार समितीने त्यापैकी केळ रु.८०,००० / 
- भरणा केलेला आहे. निवडणूक निधी तसेच मतदारसंघनिहाय 
मतदार यादी उपलब्ध करणेबाबत बाजार समितीला या कार्यालयाने 
पत्र दि . ३० मार्च, २०१ ९ अन्वये सूचित करण्यात आले आहे ; 
परंतू हणेगाव बाजार समितीने अद्याप मा . जिल्हाधिकारी , नांदेड 
यांचे मागणीनुसार संपूर्ण निवडणूक निधीचा भरणा केलेला 
नाही. सदर बाजार समितीकडेतिच्या संचालक मंडळाची निवडणूक 
पार पाडणेकरिता लागणारा आवश्यक उर्वरित निधी रु.६,७० ,९ ५० / 

भरणा करण्यासाठी निधी उपलब्ध नाही . यावरुन कृषि उत्पन्न 
बाजार समिती , हणेगाव तिच्या संचालक मंडळ निवडणूकीसाठी 
आवश्यक असणारा निधी उभारण्यास असमर्थ असल्याचे स्पष्ट 
होते . 


प्रशासक , कृषि उत्पन्न बाजार समिती, हणेगाव यांनी त्यांचे पत्र 


दि . १५ सप्टेंबर , २०१६ नुसार खालीलप्रमणे अहवाल सादर 
केला आहे . 


कृषि उत्पन्न बाजार समिती, हणेगाव या बाजार समितीची स्थापना 
होऊन साधारणतः २७ वर्ष झाले आहे . स्थापनेपासून सतत २० वर्षबाजार 
समितीचा वार्षिक खर्च वार्षिक उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे . तसेच बाजार 
समितीने तिच्या उत्पन्नामध्ये लक्षणीय वाढ होण्याच्या दृष्टीने पुरेसे प्रयत्न 
केले असल्याचे दिसून येत नाही. बाजार समितीचे उत्पन्न वाढवून तिची 
आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यात बाजार समितीस अपयश आलेले आहे . 
त्यामुळे हणेगाव बाजार समितीस शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी तसेच शेतमाल 
खरेदी-विक्रीविषयक सुधारणा करण्यास वाव असूनही ही बाजार समिती 
सक्षम झालेली नाही व बाजार समिती शेतकऱ्यांना पुरेशा सुविधा उपलब्ध 
करून देण्यास असमर्थ ठरली आहे . 


१ . 


बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात जिनिंग प्रेसिंग फॅक्टरी नसल्यामुळे 


कार्यक्षेत्रातील कापूस इतरत्र विकला जातो, त्यामुळे बाजार 
समितीस बाजार शुल्क मिळत नाही. 


२ . 


कृषि उत्पन्न बाजार समिती, हणेगाव या बाजार समितीमधील 


३ . 


बाजार 


कृषिमालाची आवक समाधानकारक नसल्यामुळे त्यापोटी 
बाजार समितीस मिळणारे बाजार शुल्क आणि परवाना शुल्क 
तसेच शासनास मिळणारे देखरेख शुल्क अत्यल्प आहे. 
समितीकडे याशिवाय इतर कोणतेही उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध 
नाहीत. त्यामुळे बाजार समितीचे एकूण उत्पन्न तिच्या खर्चाच्या 
तुलनेत कमी आहे . 


कार्यक्षेत्रात खाजगी किंवा शासकीय गोदाम नसल्याने शेतकरी 
त्यांचा शेतमाल देगलूर , उदगीर इत्यादी शहरातील गोदामामध्ये 
ठेवतात . 
हणेगाव हे गाव तेलंगणा व कर्नाटक राज्याच्या सीमेलगत 
असून गावापासून १० किलोमीटर अंतरावर कर्नाटक राज्यातील 
औराद हे तालुक्याचे ठिकाण आहे; तसेच तेलंगणा राज्याची 
सीमा ५ किलोमीटर अंतरावर असून तेथे जुक्कल व बिचकुंदा 
या मोठ्या बाजारपेठा आहेत आणि हणेगाव परिसरातील शेतमाल 
परराज्यात विक्रीस जातो. त्यामुळे सदर बाजार समितीचे उत्पन्न 
वाढू शकलेले नाही. 
बाजार समितीतील परवानाधारक व्यापाऱ्यांपेक्षा परराज्यातील 
व्यापाऱ्यांची आर्थिक उलाढाल मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे 
हणेगाव येथे शेतमालाला जास्तीचा भाव मिळत नाही. 
बाजार समितीकडील कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे मासिक पगार वेळेवर 
होत नाहीत . सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे देय रकमा देणे बाकी आहेत . 
करिता सदर बाजार समितीचे कृषि उत्पन्न बाजार समिती, 
देगलूर या बाजार समितीमध्ये विलिनीकरण करण्यात यावे. 


बाजार समितीच्या आवारात शेतमालाची 

साठवणूक 

करण्यासाठी 


४ . 


कोणतीही व्यवस्था ( गोदामे ) निर्माण करण्यात आलेली नाही. 
शेतमालाच्या लिलावासाठी लिलावगृह उभारण्यात आलेले नाही . 
तसेच शेतकरी हितासाठी शेतमाल तारण योजना राबविण्यात 
आलेली नाही. यावरून हणेगाव बाजार समिती शेतमालाचे 
नियमन करण्यास अपयशी ठरली असल्याचेदिसून येते. 


५ . 


कृषि उत्पन्न बाजार समिती, हणेगाव या बाजार समितीच्या 


संचालक मंडळाची निवडणूक सन २०० ९ मध्ये पार पाडण्यात 
येऊन नवनिर्वाचित संचालक मंडळ अस्तित्वात आले . त्यानंतर 
दि . १४ ऑगस्ट , २०१७ पासून सदर बाजार समितीवर अशासकीय 
प्रशासकीय मंडळ /प्रशासक कार्यरत आहे. सदर प्रशासकीय 
विहित कालावधी संपला असून बाजार समितीने नव्याने संचालक 
मंडळाची निवडणूक पार पाडणेकामी आवश्यक तो निवडणूक 
निधी ( रु. ७,५० ,९ ५०/-) मा . जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी 


कृषि उत्पन्न बाजार समिती , हणेगाव या समितीने प्रशासकीय 
सभा दि . २ ९ ऑगस्ट , २०१६ मध्ये बाजार समितीच्या आर्थिक 
स्थितीचे विवेचन करून सदर बाजार समितीचे कृषि उत्पन्न 
बाजार समिती , देगलूर या बाजार समितीमध्ये विलिनीकरण 
करण्याबाबत प्रशासकीय ठराव क्र .२ पारीत केला आहे. तसेच 
सदर बाजार समितीने प्रशासकीय सभा दि . ७ एप्रिल, २०१९ 
मधील ठराव क्र . ६ अन्वये बाजार समितीच्या विलिनीकरणाचा 
निर्णय संमत केला आहे. 


८०८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १९-२५ , २०१९ : भाद्रपद/ आश्विन २८-३ शके १ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


वरील आकडेवारी पाहता कृषि उत्पन्न बाजार समिती, हणेगाव या बाजार 
समितीची आर्थिक परिस्थिती अतिशय दयनीय असल्याचेदिसून येत आहे . 


कृषि उत्पन्न बाजार समिती, देगलूर , जि . नांदेड या बाजार 
समितीने प्रशासकीय सभा दि . १ जून , २०१९ मधील ठराव 
क्रमांक ( २) अन्वये कृषि उत्पन्न बाजार समिती, हणेगाव , ता . 
देगलूर या बाजार समितीचे देगलूर बाजार समितीमध्ये विलिनीकरण 
करण्यास सहमती असलेबाबतचा निर्णय घेतलेला आहे . 


देगलूर कृषि उत्पन्न बाजार समिती, ही " ब" वर्ग श्रेणीत येत 
असून बाजार समितीची आर्थिक परिस्थिती समाधानकारक आहे . बाजार 
समितीमध्ये व्यापारी , शेतकरी, हमाल -मापारी तसेच बाजार समिती घटकांसाठी 
आवश्यक त्या सोयी - सुविधा उपलब्ध आहेत . 


उक्त दोन्ही बाजार समित्यांचे मागील पाच वर्षाचे उत्पन्न , खर्च, 
वाढावा , तूट , आस्थापना खर्च, प्रत्यक्ष आस्थापना खर्चाची टक्केवारी इ . 
माहितीचा तक्ता खालीलप्रमाणे स्वतंत्ररित्या बाजार समितीनिहाय सादर 
करण्यात येत आहे . 
अ ) कृषि उत्पन्न बाजार समिती , देगलूर . 


ज्या बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाच्या विकीस व 
साठवण करण्यास पुरेशा सुविधा उपलब्ध असतात , त्याच बाजार समितीकडे 
शेतकरी त्यांचा शेतमाल विक्रीस घेऊन जातात व व्यापारीसुद्धा अशाच 
सुविधायुक्त बाजार समितीकडे खरेदी-विक्री व्यवसाय करण्यास तयार असतात . 
शेतकरी व व्यापारी यांचेसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व सुविधा देगलूर 
बाजार समितीमध्ये उपलब्ध असल्यामुळे, तसेच भौगोलिकदृष्ट्या हणेगाव 
तालुक्यातील बहुतेक गावे ही दळणवळणाच्या दृष्टीने हणेगाव बाजार 
समितीपेक्षा देगलूर बाजार समितीच्या अधिक जवळ असल्यामुळे, शिवाय 
देगलूर हे तालुक्याचेठिकाण असून नांदेड- हैद्राबाद महामार्गावर असल्यामुळे 
हणेगाव तालुक्यातील बरेच शेतकरी त्यांचा शेतीमाल विक्रीसाठी देगलूर 
बाजार समितीमध्ये आणतात . त्यामुळे देगलूर बाजार समितीमध्ये शेतमालाची 
आवक पुरेशा प्रमाणात होते तर हणेगाव बाजार समितीमध्ये शेतमालाची 
आवक अत्यल्प होते. हणेगाव बाजार समिती आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असल्यामुळे 
शेतकरी, अडते , व्यापारी व इतर घटकांसाठी आवश्यक त्या सुविधा 
उपलब्ध करून देण्यास असमर्थ आहे . 


अ . 


वर्ष 


उत्पन्न 


खर्च 


तूट/ वाढावा 


प्रत्यक्ष 


आस्थापना 
खर्च 


क्र . 


आस्थापना 
खर्चाची 
टक्केवारी 


१ | २०१४-१५ 


११२२६१५७ | ८०३३७३२ 


|३१९ २४२५ 


५६४६८५२ 


५० % 


२ २०१५-१६ 


८७१८६२१ 


९ २८८८६८ 


( -)५७०२४७ 


६२३१२८३ 


७१ % 


३ | २०१६-१७ 


७८४१९ ३६ 


८८४७६७४ 


( - ) २ ९ ०५७३८ 


६१४४६५ ९ 


७८ % 


२०१७-१८ 


७३ ९ ०६४० 


९ ५७६३०५ 


(-) २१८५६६५ 


६१०८७३० 


८२ % 


हणेगाव कृषि उत्पन्न बाजार समितीची आर्थिक स्थिती स्थापनेपासून 
सुधारलेली नाही. त्यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याचे, कार्यरत कर्मचारी व 
पणन मंडळाचे देणे अदा करण्यास आणि शेतकरी, व्यापारी या घटकांना 
सुविधा उपलब्ध करून देण्यास सदर बाजार समिती अक्षम ठरलेली आहे. 
सद्यपरिस्थितीमध्ये कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांद्वारे बाजार समितीचे कामकाज 
सुरळीत चालविणे व बाजार समिती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणे भविष्यात 
शक्य नसल्यामुळे उपरोक्त दोन्ही बाजार समित्यांचे विलिनीकरण करणे 
आवश्यक झाले आहे . विलिनीकरण केलेनंतर कृषि उत्पन्न बाजार समिती , 
देगलूर या बाजार समितीकडेहणेगाव बाजार समितीकडे असलेल्या स्थावर 
मालमत्तेवर गाळे बांधकाम करून व्यापाऱ्यांना शेतमाल विक्रीसाठी ती उपलब्ध 
करुन दिल्यास गाळ्यापोटी स्पर्धात्मक पद्धतीने बाजार समितीस भाडे उपलब्ध 
होईल व पर्यायाने बाजार समितीच उत्पन्नात वाढ होईल . विलिनीकरणानंतर 
बाजार समितीकडे देय असलेली कर्मचारी देणी , पणन मंडळाचे अंशदान , 
इत्यादी देणे टप्याटप्याने सर्व देय रकमा अदा करता येईल . 


५ | २०१८-१९ 


६८३७५६५ 


५२१८१८६ 


१६१९ ३७९ 


२४८६४४० 


३६ % 


आ ) कृषि उत्पन्न बाजार समिती , हणेगाव , ता . देगलूर . 


अ . 


वर्ष 


उत्पन्न 


खर्च 


तूट / वाढावा 


प्रत्यक्ष 


आस्थापना 
खर्च 


क्र . 


आस्थापना 


खर्चाची 
टक्केवारी 


१ 


२०१३-१४ 


४६४६३६ 


| ११ ९ ०६१७ 


( -) ७२५ ९८१ 


७३३४५८ 


१०८ % 


२ २०१४-१५ 


१ ९ ७८७३ 


९ ३६४२६ 


( - ) ७३८५५३ 


८४४२८२ 


४५२ % 


हणेगाव कृषि उत्पन्न बाजार समिती अस्तित्वात आल्यापासून 
आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण झालेली नाही व भविष्यात स्वयंपूर्ण होऊ शकणार 
नाही अशी या कार्यालयाची खात्री झालेली आहे . महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न 
खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९ ६३ चे कलम ४४ ( १ ) 
मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ , पुणे यांनी त्यांचे 
संचालक मंडळाची बैठक दि . ३ जुलै, २०१९ मध्ये ऐनवेळीचा ठराव क्र . (१ ) 
अन्वये देगलूर व हणेगाव या बाजार समित्यांचे विलिनीकरणास त्यांची 
सहमती असल्याबाबत अभिप्राय दिलेले आहेत . 


३ २०१५-१६ 


३६५१५१ 


१३९ ७६१२ 


( -) १०३२४६१ 


९ ३१३३० 


११९ ३ % 


४ 


२०१६-१७ 


५३६४२६ 


| ६१२५३२ 


(- ) ८३२४५१ 


९ ३२४५१ 


१३७ % 


५ २०१७-१८ 


४६ ९ ५२४ 


७१०८७१ 


( -) २४१३५३ 


५८३६१५ 


१२६ % 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १९ -२५, २०१९ : भाद्रपद/ आश्विन २८-३ शके १९ ४१ ८०९ 


तद्नंतर या कार्यालयाचे पत्र जा.क्र . कक्ष-४ / पणन/ कृउबास हणेगाव 
देगलूर / कलम ४४/ अधिसूचना /२५३६ / १९. दि . ९ ऑगस्ट , २०१९ अन्वये महाराष्ट्र 
कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम , १९ ६३ चे कलम 
४४ मधील तरतुदीनुसार विलिनीकरणाबाबत हरकती/ सूचना मागविणेबाबतची 
अधिसूचना तहसीलदार , देगलूर ; ग्रामपंचायत कार्यालय , हणेगाव ; कृषि 
उत्पन्न बाजार समिती , देगलूर व हणेगाव या कार्यालयांच्या सूचना फलकावर 
प्रसिद्ध करण्यात आली . तसेच सदर अधिसूचना दि . १० ऑगस्ट , २०१ ९ 
रोजीच्या दैनिक प्रजावाणी या स्थानिक वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध केली आहे . 
सदर अधिसूचनेनुसार देगलूर व हणेगाव या बाजार समित्यांच्या 
विलिनीकरणाबाबत दि . २६ ऑगस्ट , २०१९ पर्यंत आक्षेप व हरकती देण्याबाबत 
सूचित करण्यात आले आणि प्राप्त आक्षेप / हरकती यावर या कार्यालयात 
दि . २८ ऑगस्ट , २०१ ९ रोजी सकाळी ११.०० वाजता सुनावणी घेण्यात 
आली. सदर कालावधीमध्ये श्री . तुकाराम भुमाजी तलारे, सेवानिवृत्त कर्मचारी , 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती, हणेगाव, ता . देगलूर व श्री . ताराकांत माधवराव 
पाटील व इतर १७ शेतकरी , रा . तमलूर, ता . देगलूर , जि . नांदेड यांचे 
आक्षेप प्राप्त झाले . 


श्री . ताराकांत माधवराव पाटील व इतर १७ शेतकरी, रा . 
तमलूर यांचे म्हणण्यानुसार व्यापाऱ्यांनी थेट खरेदी परवाने घेतल्यामुळे, 
बाजार समितीच्या आवाराबाहेर विक्रीस आलेल्या शेतमालावर बाजार शुल्क 
घेऊ नये असे शासनाचे आदेश असल्यामुळे, शासकीय खरेदी व स्वस्त 
धान्य दुकानांद्वारे विक्री होणाऱ्या मालावर शासनाकडून बाजार शुल्क देणे 
बंद असल्यामुळे बाजार समित्यांचे उत्पन्नात घट झालेली आहे . तसेच 
हणेगाव बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्यांचे देणे मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे 
व सदर बाजार समितीचा २७ वर्षांचा तोटा देगलूर बाजार समितीवर 
पडणार असल्यामुळे सदर विलिनीकरण न करण्याची विनंती केली आहे . 


श्री 

तुकाराम भुमाजी तलारे यांनी त्यांचे दि . २७ ऑगस्ट , २०१९ 
रोजीच्या पत्रात व सदर सुनावणी दरम्यान त्यांचा देगलूर व हणेगाव बाजार 
समितीच्या विलिनीकरणाबाबत आक्षेप नसल्याचे सांगितले , मात्र त्यांची 
सेवानिवृत्तीनंतरची देय रक्कम विलिनीकरण करण्यापुर्वीकिंवा तसे शक्य 
नसल्यास , एकत्रीकरणाची अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्धीस देत असताना 
त्यामध्ये हणेगाव बाजार समितीचे कर्मचाऱ्यांची देय रक्कम अदा करण्याबाबतची 
तरतूद करण्यात यावी , अशी विनंती केली आहे . हणेगाव बाजार समितीची 
आर्थिक स्थिती कमकुवत असल्यामुळे विलिनीकरणापुर्वी त्यांची देय रक्कम 
सदर बाजार समितीस देणे शक्य नाही . विलिनीकरणानंतर कृषि उत्पन्न 
बाजार समिती , हणेगाव या बाजार समितीची असलेली र्व चल व अचल 
संपत्ती आणि देयता व वाढावा अथवा तूट एकीकृत कृषि उत्पन्न बाजार 
समिती , देगलूर, जि . नांदेड या बाजार समितीकडे वर्ग होणार आहे . 
त्यामुळे त्यांची सर्व देय रक्कम कृषि उत्पन्न बाजार समिती, देगलूर या 
एकीकृत बाजार समितीस देणे बंधनकारक होईल . तसेच विलिनीकरणाची 
अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध करताना कृषि उत्पन्न बाजार समिती,हणेगाव 
या बाजार समितीच्या सर्व देयतेचा उल्लेख करण्यात येईल . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . देगलूर ; सचिव, कृषि 
उत्पन्न बाजार समिती , देगलूर व सचिव , कृषि उत्पन्न बाजार समिती, 
हणेगाव यांचे म्हणण्यानुसार थेट शेतमाल खरेदी परवाना देणे आणि 
शासकीय खरेदी व स्वस्त धान्य दुकानांद्वारे विक्री होणाऱ्या मालावर शासनाकडून 
बाजार शुल्क देणे बंद करणे ह्या बाबी शासकीय रणांचा भाग असल्यामुळे 
विचारात घेणे योग्य होणार नाही. तसेच बाजार समितीच्या आवाराबाहेर 
विक्री होणाऱ्या शेतमालावर बाजार शुल्क घेऊ नये असे शासनाचे कोणतेही 
आदेश नसल्यामुळे आक्षेपकर्त्यांचा सदरचा आक्षेप अयोग्य आहे. कृषि 
उत्पन्न बाजार समिती , हणेगाव या बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात हणेगाव व 
मरखेल या बाजारपेठा असून मरखेल उपबाजारपेठेत ५५ व्यापारी भूखंड 
अद्याप विक्री होणे बाकी आहेत ; म्हणजेच अंदाजे एक ते दीड कोटी 
रुपयाची मालमत्ता शिल्लक आहे. तसेच हणेगाव बाजारपेठेत अंदाजे नव्वद 
लाख ते एक कोटी रुपयापर्यंत किंमत असलेले १० व्यापारी भूखंड विक्री 
होणे बाकी आहेत . हणेगाव बाजार समितीकडे केवळ दोन कर्मचारी व एक 
सेवानिवृत्त कर्मचारी यांचे वेतनापोटी व सेवानिवृत्तीनंतरचे उपदानापोटीचे 
देणे बाकी असले तरीही वरील संपत्तीच्या मुल्यांकनानुसार विलिनीकरणामुळे 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती , देगलूर या एकीकृत बाजार समितीचे नुकसान 
होईल असे वाटत नाही. विलिनीकरणामुळे कृषि उत्पन्न बाजार समिती, 
देगलूर या एकीकृत बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात वाढ होईल , त्यामुळे 
बाजार समितीस शेतकरी हिताचे नवनवीन उपक्रम राबविणे शक्य होईल, 
परिणामी बाजार समितीच्या उत्पन्नात वाढ होईल . कृषि उत्पन्न बाजार 
समिती , हणेगाव ही सन १९९ १ पुर्वी कृषि उत्पन्न बाजार समिती, देगलूर या 
बाजार समितीमध्ये समाविष्ट होती. तद्नंतर दि . २४ ऑक्टोबर , १९९ १ 
रोजी स्वतंत्र हणेगाव कृषि उत्पन्न बाजार समितीची निर्मिती झाली. यापुर्वी 
सदर एकीकृत बाजार समिती सक्षम होती . सबब या बाजार समित्यांचे 
विलिनीकरण झाल्यास हळूहळू काही कालावधीनंतर एकत्रित बाजार समितीच्या 
उत्पन्नात वाढ होऊन बाजार समिती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल असे मत 
त्यांनी व्यक्त केले आहे . 


श्री . ताराकांत माधवराव पाटील व इतर १७ शेतकरी , रा . 
तमलूर , ता . देगलूर , जि . नांदेड यांनी दि . २६ ऑगस्ट , २०१९ रोजीच्या 
पत्रात १ ते ७ मुद्दे उपस्थित करून कृषि उत्पन्न बाजार समिती, देगलूर व 
हणेगाव विलिनीकरणाबाबत आक्षेप नोंदविला आहे . सदर पत्रातील मुद्यांबाबत 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . देगलूर ; सचिव , कृषि उत्पन्न 
बाजार समिती , देगलूर व सचिव , कृषि उत्पन्न बाजार समिती, हणेगाव 
यांनी एकत्रितपणे मुद्देनिहाय म्हणणे सादर केले आहे . 


८१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १९-२५ , २०१९ : भाद्रपद/ आश्विन २८-३ शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


बाजार क्षेत्र :- या एकीकृत कृषि उत्पन्न बाजार समिती, देगलूर , जि . 
नांदेड या बाजार समितीचे बाजार क्षेत्र हे देगलूर बाजार समितीच्या 
कार्यक्षेत्रातील ७९ गावे व हणेगाव बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील ३१ गावे 
असे एकूण ११० गावापुरते राहील . ( सोबत गावांची यादी जोडलेली आहे . 
परिशिष्ट क्र . १ ) 


३) मुख्य बाजार व दुय्यम बाजार तसेच उपबाजार आवार : 

एकीकृत कृषि उत्पन्न बाजार समिती, देगलूर , ता . देगलूर, जि . 
नांदेडचे मुख्य बाजार आवार देगलूर येथे व दुय्यम बाजार हणेगाव व 
उपबाजार १ ) शहापूर - सुंडगी, २ ) तमलूर- सांगवी संलग्न शेळगाव व ३) 
मरखेल येथे राहील . 


हणेगाव बाजार समितीचे सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री . तुकाराम 
भुमाजी तलारे यांचा बाजार समित्यांच्या विलिनीकरणास आक्षेप नसून 
त्यांनी त्यांची देय रक्कम विलिनीकरणापुर्वी देण्याची किंवा विलिनीकरण 
करीत असताना काढण्यात येणाऱ्या अधिसूचनेत त्यांच्या देय रकमेची 
जबाबदारी एकीकृत बाजार समितीची असल्याचा उल्लेख करण्याची विनंती 
केली आहे. प्रस्तुत अधिसूचनेद्वारे दोन्ही बाजार समित्यांची संपत्ती व देयता 
यांचे एकत्रीकरण होणार असल्यामुळे त्यांच्या देय रकमेची संपूर्ण जबाबदारी 
एकीकृत बाजार समितीची संपत्ती व देयता यांचेएकत्रीकरण होणार असल्यामुळे 
त्यांच्या देय रकमेची संपूर्ण जबाबदारी एकीकृत बाजार समितीची राहणार 
आहे . 

श्री . ताराकांत माधवराव पाटील व इतर १७, रा . तमलूर , ता . 
देगलूर यांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांपैकी थेट शेतमाल खरेदी परवाना 
देणे आणि शासकीय खरेदी व स्वस्त धान्य दुकानांद्वारे विक्री होणाऱ्या 
मालावर शासनाकडून बाजार शुल्क देणे बंद करणे या बाबी शासनाच्या 
धोरणांचा भाग असल्यामुळे व राज्यातील सर्वच बाजार समित्यांना लागू 
असल्यामुळे या धोरणांमुळे केवळ या दोन बाजार समित्यांचे एकत्रिकरण 
आर्थिकदृष्ट्या योग्य नसल्याचे आक्षेपकर्त्यांचेम्हणणे अयोग्य व अनाठायी 
आहे . एकत्रिकरणानंतर हणेगाव बाजार समितीकडे उपलबध असलेले 
हणेगाव बाजार आवारातील १० व्यापारी भूखंड व मरखेल येथील ५५ 
व्यापारी भूखंड आणि तेथील संपूर्ण स्थावर व जंगम मालमत्ता एकीकृत 
बाजार समितीच्या मालकीची होणार आहे . तसेच बाजार समित्यांच्या 
एकत्रिकरणामुळे एकीकृत बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र ११० गावांचे होणार 
आहे . देगलूर व हणेगाव बाजार समित्यांच्या एकत्रिकरणामुळे एकत्रित 
बाजार समितीचे कार्यक्षेत्रात होणारी वाढ , स्थावर व जंगम मालमत्तेत 
होणारी वाढ तसेच व्यवस्थापन खर्चात होणारी बचत या बाबी विचारात घेता 
एकीकृत बाजार समिती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल , असे या कार्यालयाचे 


अ ) मुख्य बाजार आवार देगलूर 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नांदेड यांनी महाराष्ट्र 
कृषि खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम , १९६३ चे कलम ४ च्या 
पोटकलम ( १) खाली यापुर्वीनियमित केलेल्या उत्पादीत शेतमालाचे खरेदी 
विक्रीचेनियमनाकरिता 

मुख्य बाजार आवार देगलूरचे क्षेत्र : 

मर्यादा : - सर्व्हे नं .३६६/ २ , ३५६/३ , ३५७, ३५८/१ , ३५८ / २,३५८ / ३ , 
३५ ९/ २, ३६२/२ मधील क्षेत्र १३ एकर २३ गुंठे 

पूर्व :- पंप हाऊस- हनुमानवेल गल्ली रस्ता 
पश्चिम :- उर्वरित सर्व्ह → ३५५, ३५६ 
उत्तर :- उर्वरित सर्व्हे नुं ३५ ९ , ३६२ 
दक्षिण : - कापड बाजार -नगरपालिका रस्ता 


मत आहे 


कृषि उत्पन्न बाजार समिती, हणेगाव अस्तित्वात आल्यापासून 
आर्थिक बाबतीत अर्थक्षम न झाल्यामुळे देगलूर व हणेगाव या बाजार 
समित्यांचेपूर्ववत एकत्रिकरण करुन एकीकृत कृषि उत्पन्न बाजार समिती, 
देगलूर निर्माण करणे आवश्यक झालेले आहे. त्यामुळे कृषि उत्पन्न बाजार 
समिती , हणेगाव व कृषि उत्पन्न बाजार समिती, देगलूर या बाजार समित्यांचे 
विलिनीकरण करून एकत्रित कृषि उत्पन्न बाजार समिती , देगलूर , जि . 
नांदेड या बाजार समितीचे बाजार क्षेत्र, बाजार आवार , मालमत्ता, दायीत्व , 
कर्मचारी व इतर बाबी पुढीलप्रमाणे निश्चित करुन जाहीर करीत आहे : 


मिरची मार्केट : 
मर्यादा : 

भूमापन क्र .७ मधील १ हे . २१ आर ( पैकी वखार महामंडळास 
देण्यात आलेली ६० आर जमीन वगळून ) 

पूर्व :- दक्षिणोत्तर रस्ता . 
पश्चिम :- बृहस्पतीनगर ( नगरेश्वर नगर ). 
उत्तर :- नगरपालिका क्रीडासंकूल . 
दक्षिण :- श्री . भांगे यांची दालमिल व श्री . देवेंद्र मोतेवार यांची प्लॉटिंग 

इमारत व खुली जागा जिथे शेतमाल साठविला जातो व शेतमालाची 
बांधलेली कोठारे आणि सर्व बांधकामे , दुकाने व रस्ते या बाजार आवाराच्या 
अंतर्गत येतील. 


१ ) निर्धारीत दिनांक : 
विलिनीकरणाची या कार्यालयाने 

प्रस्तुत 

केलेली ही अधिसूचना 
ज्या दिनांकास शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध होईल , तो दिनांक निर्धारीत 
दिनांक समजण्यात येईल . 


२) कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे नाव बाजार क्षेत्र : 

विलिनीकरणानंतर एकीकृत बाजार समिती ही कृषि उत्पन्न बाजार 
समिती, देगलूर, जि . नांदेड या नावाने ओळखण्यात येईल . सध्या अस्तित्वात 
असलेली कृषि उत्पन्न बाजार समिती, हणेगाव , ता . देगलूर, जि . नांदेड या 
बाजार समितीचे अस्तित्व सदर विलिनीकरणामुळे संपुष्टात येईल . 
विलिनीकरणानंतर एकत्रित कृषि उत्पन्न बाजार समिती , देगलूर , जि . 
नांदेड या बाजार समितीचे व तिचे बाजार क्षेत्र खालीलप्रमाणे संबोधण्यात 
येईल . 


भातगिरीणीची जागा : 
मर्यादा :- सर्व्हे नं . ८३१ व ८३६ मधील १ हेक्टर २७ आर . 
पूर्व :- शांतीनगर. 
पश्चिम :- श्री . मिसाळे गुरुजी यांची प्लॉटिंग . 
उत्तर :- पूर्व- पश्चिम रस्ता. 
दक्षिण :- साधनानगर . 

इमारत व खुली जागा जिथे शेतमाल साठविला जातो व शेतमालाची 
बांधलेली कोठारे आणि सर्व बांधकामे , दुकाने व रस्ते या बाजार आवाराच्या 
अंतर्गत येतील . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

सप्टेंबर १ ९-२५ , २०१ ९ : भाद्रपद / आश्विन २८-३ शके १ ९ ४१ 


८११ 


आ ) उपबाजार आवार १ ) हणेगाव : 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नांदेड यांनी महाराष्ट्र 
कृषि खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम, १९ ६३ चे कलम ४ च्या 
पोटकलम (१) खाली यापुर्वी नियमित केलेल्या उत्पादित शेतमालाचे खरेदी 
विक्रीचेनियमनाकरिता . 


जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , नांदेड यांनी त्याबाबत दिलेल्या निर्णय 
अंतिम राहील व एकीकृत उत्पन्न बाजार समिती, देगलूर या बाजार समितीला 
मान्य राहील . 

कृषि उत्पन्न बाजार समिती , हणेगाव , ता . देगलूर या बाजार 
समितीची खालील स्थावर मालमत्ता ही विलिनीकरणाची अधिसूचना प्रसिद्ध 
झालेल्या दिनांकापासून एकीकृत कृषि उत्पन्न बाजार समिती, देगलूर या 
बाजार समितीची मालमत्ता असेल . 

हणेगाव बाजार समितीकडे मुख्य बाजार हणेगाव येथे ६.०० 

एकर ( २ हे . ४३ आर) व दुय्यम बाजार मरखेल येथे ७ 
एकर २६ गुंठे स्वतःच्या मालकीची जमीन आहे .. 
हणेगाव बाजार समितीकडे स्वतःच्या मालकीची कार्यालयीन 

इमारत असून लिलाव ओटे २ आहेत ; परंतु ते नादुरुस्त 
आहेत . तसेच ४५० मेट्रीक टन क्षमता असलेले नादुरुस्त गोदाम 
आहे . 


१ ) 


उपबाजार हणेगाव क्षेत्र : 
मर्यादा :- सर्व्हे नं . ६ मधील ६.०० एकर ( २ हेक्टर ४३ आर ) 
पूर्व :- करडखेड- वझर रस्ता . 
पश्चिम : 

७ . 
उत्तर :- श्रीमती महादाबाई देशमुख यांची जमीन . 
दक्षिण : - हणेगाव - उदगीर रोड . 

इमारत व खुली जागा जिथे शेतमाल साठविला जातो व शेतमालाची 
बांधलेली कोठारे आणि सर्व बांधकामे , दुकाने व रस्ते या बाजार आवाराच्या 
अंतर्गत येतील . 


सर्वे नं . 


२ ) 


इ ) उपबाजार २ ) शहापूर- सुंडगी क्षेत्र : 
मर्यादा :- बाजार आवार नाही. 


ई ) उपबाजार ३) तमलूर- सांगवी संलग्न शेळगाव क्षेत्र : 
मर्यादा :- गट नं . ३७ ९ मधील क्षेत्र ३.०० एकर 
पूर्व :- गट नं . ३७९ मधील उर्वरित विद्युत महामंडळाची जागा. 
पश्चिम : - श्री . गंगाधर सायन्ना यांची जमीन . 
उत्तर :- गट नं . ३७९ मधील उर्वरित जमीन . 
दक्षिण :- देगलूर- तमलूर- शेलगाव रस्ता 

इमारत व खुली जागा जिथे शेतमाल साठविला जातो व शेतमालाची 
बांधलेली कोठारे आणि सर्व बांधकामे , दुकाने व रस्ते या बाजार आवाराच्या 
अंतर्गत येतील . 


५) कर्मचारी वर्ग : 

एकत्रिकरणाची अधिसूचना ज्या दिनांकास शासन राजपत्रात 
प्रसिद्ध होईल , त्या दिनांकास कृषि उत्पन्न बाजार समिती, हणेगाव या 
बाजार समितीकडे असलेले सर्व अधिकारी व कर्मचारी वर्ग यांच्या सेवा 
त्यांची नियुक्ती दिनांक व पद विचारात घेता त्यांच्या सेवा जेष्ठता कायम 
ठेवून त्यांच्या पदोन्नती, पदावन्नवती इ . बाबतच्या सर्व अधिकारासह ) एकीकृत 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती. देगलूर या बाजार समितीकडे वर्ग होतील . या 
वर्ग झालेल्या कर्मचाऱ्यांचेबाबतीत देय असलेले अगर पुढे देय होणारे सर्व 
दायित्त्वेसुद्ध या एकीकृत कृषि उत्पन्न बाजार समिती. देगलूर या बाजार 
समितीकडे वर्ग होतील. तसेच हणेगाव बाजार समितीच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे 
संपूर्ण बाकी असलेली देयके कृषि उत्पन्न बाजार समिती, देगलूर या 
एकीकृत बाजार समितीकडे वर्ग होतील व ते देण्यास कृषि उत्पन्न बाजार 
समिती, देगलूर या बाजार समितीला बंधनकारक राहील . याबाबत कोणतेही 
वाद निर्माण झाल्यास ते वाद जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नांदेड 
यांचेकडे मांडता येतील. जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नांदेड यांनी 
त्याबाबत दिलेला निर्णय अंतिम राहील व तो कृषि उत्पन्न बाजार समिती, 
देगलूर या एकीकृत बाजार समितीला तसेच वर्ग झालेल्या अधिकारी , 
कर्मचारी वर्ग तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मान्य राहील . 


उ ) उपबाजार ४ ) मरखेल क्षेत्र : 
मर्यादा :- ७ एकर २६ गुंठे 
पूर्व :- श्रीमती पद्मीणबाई यांचे शेत / जमीन . 
पश्चिम :- गट क्र . ४४१ मधील उर्वरित भाग . 
उत्तर : - रस्ता . 
दक्षिण :- श्री . बाळू यांची जमीन . 

इमारत व खुली जागा जिथे शेतमाल साठविला जातो व शेतमालाची 
बांधलेली कोठारे आणि सर्व बांधकामे , दुकाने व रस्ते या बाजार आवाराच्या 
अंतर्गत येतील . 


६ ) करारासंबधी : 

ज्या दिनांकास ही अधिसूचना शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात 
येईल , त्या दिनांकापर्यंतचे कृषि उत्पन्न बाजार समिती, हणेगाव या बाजार 
समितीने केलेले सर्व करार हे एकीकृत कृषि उत्पन्न बाजार समिती, देगलूर 
या समितीस बंधनकारक राहतील . 


४ ) संपत्ती व देयता : 
ह्या कार्यालयाने 

प्रस्तुत 

केलेली विलिनीकरणाची अधिसूचना ज्या 
तारखेला शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध होईल , त्या दिनांकाला असलेल्या 
ताळेबंदाप्रमाणे कृषि उत्पन्न बाजार समिती, हणेगाव या बाजार समितीची 
असलेली सर्व चल व अचल संपत्ती आणि देयता व वाढावा अथवा तूट 
एकीकृत कृषि उत्पन्न बाजार समिती , देगलूर, जि . नांदेड या बाजार 
समितीकडे वर्ग होईल . तसेच कृषि उत्पन्न बाजार समिती, हणेगाव या 
बाजार समितीचे येणे- देणे एकीकृत कृषि उत्पन्न बाजार समिती , देगलूर या 
बाजार समितीचे होईल . या संबंधात कोणतेही वाद निर्माण झाल्यास ते वाद 
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , नांदेड यांचेकडे मांडता येतील व 


७ ) कायदेशीर कार्यवाहीची प्रकरणे व त्याचानिपटारा : 

एकत्रिकरणाची अधिसूचना शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध होण्याच्या 
दिनांकापूर्वी कृषि उत्पन्न बाजार समिती , हणेगाव या बाजार समितीच्या 
संपत्ती , दायित्त्वे व अधिकार या संबंधातील कृषि उत्पन्न बाजार समिती, 
हणेगाव या बाजार समितीचेविरुद्ध सुरु असलेल्या अगर या बाजार समितीने 
इतरांच्या विरुद्ध दाखल केलेल्या कायदेशीर कास्वाया एकीकृत कृषि उत्पन्न 
बाजार समिती , देगलूर या बाजार समितीस लागू राहतील व त्यापुढेही 
एकीकृत बाजार समिती देगलूरचेविरुद्ध अगर तिच्यावतीने चालु राहतील , 
त्याबाबतचा होणारा निर्णय एकीकृत कृषि उत्पन्न बाजार समिती, देगलूर या 
बाजार समितीला लागू व बंधनकारक राहील . 


८१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १९ -२५, २०१९ : भाद्रपद / आश्विन २८-३ शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


१४ . 


नागराळ 


१५ . 


काठेवाडी 


८ ) प्रशासक : 

ही अधिसूचना ज्या दिनांकास शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात 
येईल . त्या दिनांकापासून कृषि उत्पन्न बाजार समिती , देगलूर व हणेगाव 
येथील प्रशासक यांनी धारण कलेले पदे खारीज होऊन , त्यांचे अस्तित्व 
संपुष्टात येईल व कृषि उत्पन्न बाजार समिती, देगलूर या एकीकृत बाजार 
समितीचे प्रशासक म्हणून सहायक निंबधक , सहकारी संस्था , ता . देगलूर 
हे पदभार घेतील . 


१६ . 


बल्लूर 


१७ . 


बळेगाव 


ठिकाण :- नांदेड . 
दिनांक :- ११ सप्टेंबर , २०१ ९ 


१८ . 


सांगवी उमर 


( प्रवीण फडणीस ) 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नांदेड 


१ ९ . 


नरंगल बु . 


२० . 


कुरुडगी बु. 


२१ . 


मेदन कल्लूर 


परिशिष्ट क्र .१ 


२२ . 


टाकळी वळग 


एकत्रिकरणानंतर कृषि उत्पन्न बाजार समिती, देगलूर, जि . नांदेड या 

बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रामधील गावे 


२३ . 


हनुमान हिप्परगा 


१ . 


देगलूर 


२४ . 


सुंडगी खु . 


२ . 


देगाव खु . 


२५ . 


सुजायतपूर 


३ . 


मालेगाव खु . 


२६ . 


चैनपूर 


४ . 


कावलगड्डा 


२७ . 


वन्नाळी 


५ . 


शिव अचेगाव 


२८ . 


वझरगा 


६ . 


तडखेल 


२ ९ . 


रामपूर प . हो 


७ . 


खानापूर 


३० . 


आलूर 


८ . 


मुजळगा 


३१. 


देगाव बु . 


१ . 


आप - सावरगाव 


३२ . 


बागनटाकळी 


१० . 


कावळगाव 


३३ . 


भायेगाव 


११ . 


कारेगाव 


३४ . 


आचेगाव 


१२ . 


बोरगाव 


३५ . 


मलकापूर 


१३ . 


रामपूर 


३६ . 


अल्लापूर 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १९ -२५, २०१९ : भाद्रपद/ आश्विन २८-३ शके १९ ४१ ८१३ 


६१ . 


शेवाळा 


३७ . 


इब्राहीमपूर 


निपाणी - सावरगाव 


६२ . 


३८ . 


मनसकरगा 


३ ९ . 


बोमनाळी ( डी ) 


गवंडगाव 


६३ . 


४० . 


६४ . 


दरेगाव 


चाकूर 


४१. 


ढोसणी 


६५ . 


देवापूर 


पिंपळगाव 


६६ . 


४२ . 


शेकापूर 


६७ . 


४३ . 


भक्तापूर 


सुगाव 


६८ . 


लिंगनकेरुर 


४४ . 


येरगी 


कुतूबशाहपूरवाडी 


६ ९ . 


४५ . 


अमदापूर 


७० . 


४६ . 


मैलापूर ( डी ) 


मेंगापूर ( डी ) 


भोकसखेडा 


७१ . 


४७ . 


करेमलकापूर 


७२ . 


होट्टल 


४८ . 


तमलूर 


४ ९ . 


शेळगाव 


७३ . 


वळग 


७४ . 


५० . 


केदारकुंटा 


नरंगल खु . ( डी ) 


५१ . 


कुरुडगी खु. ( डी ) 


७५. 


नंदूर 


मंडगी 


७६ . 


५२ . 


लख्खा 


७७ . 


शिवणी 


५३ . 


हावरगा 


७८ . 


थडी - सावरगाव 


५४ . 


करडखेडा 


५५ . 


७ ९ . 


सांगवी- करडखेडा 


शहापूर 


८० . 


५६ . 


हणेगाव 


सुंडगी बु . 


८१ . 


कबीरवाडी 


५७. 


अंतापूर 


५८ . 


शिळवणी 


तुपशेळगाव 


८२. 


५ ९ . 


लिंबा 


८३ . 


बिजलवाडी 


६० . 


८४ . 


कोटेकल्लूर 


कुन्मारपल्ली 


८१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १९-२५ , २०१९ : भाद्रपद / आश्विन २८-३ शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


८५ . 


रमतापूर 


९ ८ . 


खुतमापूर 


८६. 


बेम्बरा 


९९ . 


कोकलगाव 


८७ . 


गोगलातांडा 


१०० . 


येडूर 


८८ . 


१०१ . 


सुभाषनगर 


सोमूर 


८ ९ . 


लोणी 


१०२ . 


मालूर 


९ ० . 


मंगाजीवाडी 


१०३ . 


भुतनहिप्परगा 


९ १ . 


मरतोळी 


१०४ . 


तुंबरपल्ली 


९ २ . 


किनी 


१०५. 


दावणगीर 


९ ३ . 


माळेगाव ( मक्ता ) 


१०६ . 


आंबुलगा 


९ ४ . 


झरी 


१०७ . 


हाळी 


९ ५ . 


मरखेल 


१०८ . 


श्रीरसमुद्र 


९ ६ . 


वझर 


१० ९ . 


टाकळी ( ज . 


९ ७ . 


कुडली 


११० . 


पेन्डपल्ली 


ठिकाण :- नांदेड . 
दिनांक : - ११ सप्टेंबर , २०१ ९ . 


प्रवीण फडणीस , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नांदेड . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 

DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431005 AND 
PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD, MUMBAI- 400 004. EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 


